RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ७६ ] 


सोमवार , जुलै २०, २०१५ / आषाढ २९ , शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९ .०० 


: 


असाधारण क्रमांक १७६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २० जुलै २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक व्हीपीएम. २०१५ / प्र. क्र . १४० /पं. रा -४( २२).- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९ ५८ ( सन १९ ५ ९ चा ३) याच्या कलम १७६ , 
पोट - कलम ( २) चा खंड ( सव्वीस ) अन्वये, महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या व या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९ ६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे 
नियमांचा 

मसुदा प्रस्तावित करीत आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम १७६ चे पोट - कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधीत 
होण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ रोजी किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल. 

२ . उपरोक्त दिनांकापूर्वी उक्त मसुद्याच्या संदर्भात कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रधान सचिव ( ग्रामविकास ), ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबन पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ यांना प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती किंवा सूचना शासन विचारात घेईल. 


नियमांचा मसुदा 


१ . 


२ . 


या नियमांना, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी ( सुधारणा) नियम, २०१५ असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९ ६० ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे.) मधील 
नियम ६ मध्ये , 

( अ) खंड ( क ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 
“( क ) “ वार्षिक भाडे मूल्य " याचा अर्थ, जमीन किंवा इमारत भाड्याने दिल्यास प्रतिवर्षकिंवा वर्षानुवर्षमिळणारे वार्षिक भाडे. . 
( ब ) खंड ( क ) नंतर , पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : 

"(ड ) “ इमारतीचे क्षेत्रफळ " याचा अर्थ पवनचक्क्यांकरिता आवश्यक असलेले मनोरे , दळणवळणाकरिता असलेले मनोरे आणि इतर 
प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येणारे मनोरे यांचे तळघर क्षेत्र आणि ते कार्यरत राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खुल्या जागा , असा आहे. ” 

( १ ) 


भाग चार - ब - १७६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २०, २०१५ / आषाढ २९ , शके १९ ३७ 


३ . 


मुख्य नियमांच्या नियम ७ मध्ये 
( अ) पोट-नियम (१) मधील “ जमिनीच्या किंवा इमारतीच्या संपूर्ण क्षेत्रफळावर (प्रति चौरस फुटाच्या आधारे) ” या मजकुराऐवजी 
“ जमिनीच्या किंवा इमारतीच्या एकतर भांडवली मूल्याच्या किंवा वार्षिक भाडे मूल्याच्या आधारे ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ब ) पोट-नियम ( २) मधील खंड ( क ) नंतर पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल 
“(ड ) ज्या जमिनी आणि इमारती यांचे भांडवली मूल्य १०० रुपयांपेक्षा कमी असेल किंवा वार्षिक भाडे मूल्य रु. सहा पेक्षा जास्त नसेल ; ". 

मुख्य नियमांच्या, नियम ९ मधील, पोट -नियम ( २) च्या ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल 

“( २) “ जेथे वार्षिक भाडे मूल्याच्या आधारे कर आकारण्यात आला असेल तेथे उक्त मूल्य निर्धारणाच्या १० टक्क्यांइतकी रक्कम, 
दुरुस्त्याकिंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी असलेल्या सर्व सवलतीऐवजी मूल्य निर्धारणातून वजा करण्यात येईल. ”. 

मुख्य नियमांच्या भाग दोन मध्ये अनुसूचीतील “ कोष्टक एक : इमारतीवरील कराचा दर ” , “ कोष्टक दोनः जमिनीवरील कराचा दर " 
आणि “ कोष्टक दोन खाली दिलेले स्पष्टीकरण ” याऐवजी खालील कोष्टके दाखल करण्यात येतील : 

एक - इमारतीवरील कराचा दर 


४ . 


५ . 


अ.क्र . 


इमारतीचा प्रकार 


इमारतीच्या भांडवली 


इमारतीच्या वार्षिक 


इमारतीच्या वार्षिक भाडे 


इमारतीच्या भांडवली 
मूल्यावर आधारित 


मूल्यावर आधारित 


भाडे मूल्यावर 


मूल्यावर आधारित 


किमान दर 


कमाल दर 


कमाल दर 


आधारित किमान दर 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ झोपडीकिंवा मातीचे 


वार्षिक भाडे 


वार्षिक भाडे 

मूल्याच्या 
६ * १ / ४ टक्के 


घर 


मूल्याच्या 


३ टक्के 


२ 


दगड विटांचे मातीचे 


वार्षिक भाडे 


वार्षिक भाडे मूल्याच्या 


घर 


मूल्याच्या 


१० टक्के 


७ टक्के 


प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवात्याच्या 
भागावर २० पैसे 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर ३५ पैसे 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवात्याच्या 
भागावर ५० पैसे 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर ७५ पैसे 


प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवात्याच्या 
भागावर ३० पैसे 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावरकिंवात्याच्या 
भागावर ४५ पैसे 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर ६० पैसे 
प्रति रु.१०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर १०० पैसे 


३ 


वार्षिक भाडे 


वार्षिक भाडे मूल्याच्या 


दगड विटांचे चुना 
किंवा सिमेंटचे 


मूल्याच्या 


१५ टक्के 


पक्के घर 


१२ टक्के 


४ नवीन आरसीसी 


वार्षिक भाडे 


वार्षिक भाडे मूल्याच्या 


पद्धतीचे घर 


२५ टक्के 


मूल्याच्या 
२० टक्के 


दोन - जमिनीवरील कराचा दर 


जमिनीच्या भांडवली 

मूल्यावर 
आधारित किमान दर 

( १ ) 


जमिनीच्या भांडवली मूल्यावर 
आधारित कमाल दर 

( २ ) 


जमिनीच्या वार्षिक भाडे 
मूल्यावर आधारित किमान दर 

( ३ ) 


जमिनीच्या वार्षिक भाडे 
मूल्यावर आधारित कमाल दर 

( ४ ) 


वार्षिक भाडे मूल्याच्या १५ टक्के 


प्रति रु .१०० च्या भांडवली 
मूल्यावर 

किंवा त्याच्या भागावर 


प्रति रु .१०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर ५० पैसे 


वार्षिक भाडे 

मूल्याच्या 
६ * १ / ४ टक्के 


२५ पैसे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २०, २०१५ / आषाढ २ ९, शके १९ ३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort , Mumbai 400 001, dated the 20 July 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT ACT. 


No.VPM - 2015 /CR - 140 / PR.4 ( 22 ).— The following draft of rules further to amend the 
Maharashtra Village Panchayat Taxes and Fees Rules , 1960 , which the Government ofMaharashtra 
proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (xxvi) of sub -section ( 2 ) of section 
176 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959), and of all other powers enabling it in 
this behalf is hereby published as required by sub -section ( 4 ) of section 176 of the said Act , for the 
information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said 
draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after the 5th day 
of August , 2015 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary 
(Rural Development ). Rural Development and Water Conservation Department. Bandhkam 
Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001. from any person with respect to the said draft 
before the aforesaid date will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees 
( Amendment) Rules , 2015 . 

2. In rule 6 of the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees Rules , 1960 (hereinafter 
referred to as “ the Principal Rules” ), - 

( a ) for clause ( c) the following clause shall be substituted , namely : 

" (c ) annual letting value ” means the annual rent for which the building or land may 
reasonably be expected to be let per year or from year to year .” . 
(b ) after clause (c ) the following clause shall be added , namely : 

“ ( d ) “ area of the building” means basement area of towers required for windmills, towers 
for communication and towers used for other purposes and open spaces required for its 
functioning.” . 
3. In rule 7 of the Principal Rules 
(a ) in sub -rule (1) for the words and brackets “ on the total area ( on the basis of per square 

foot )” , the words “ either on the capital value or annual letting value” shall be 

substituted ; 
(b ) in sub -rule ( 2 ), after clause (c ) following clause shall be added , namcly : 
" (d ) lands and buildings the capital value of which is less than rupees 100 or annual letting 

value of which is not more than rupees six ;" . 
4. In rule 9 , for sub -rule ( 2 ), the following sub - rule shall be substituted , namely : 

“ (2 ) Where the tax is assessed on the annual letting value , a sum equal to 10 percent of the 
said valuation shall be deducted from the valuation in lieu of all allowance for repairs or on any 
other account whatsoever .” . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २०, २०१५ / आषाढ २९, शके १ ९ ३७ 


5 . In part II of the Principle Rules , in the Schedule , for the table “ I. Rate of taxes on 
buildings”, “ II. Rate of taxes on lands” , and “ explanation below table II” . follm ing tables shall be 
substituted , namely : 

“ I. Rate of tax on Buildings . 


Sr. 
No 


Type of 


Buildings 


Minimum Rate 
based on capital 
value of the 
building 

( 3 ) 


Maximum Rate 
based on capital 
value of the 
building 

( 4 ) 


Minimum Rate 

based on 
annual letting 
value building 

(5 ) 


Maximum Rate 
based on annual 
letting value of 
building 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1. Hut or mud 

House . 


2. Brick House 

Built in clay . 


20 paise per Rs 100 
of capital value or 
fraction there of 
35 paise per Rs 100 
of capital value or 
fraction there of 
50 paise per Rs 100 
of capital value or 
fraction there of 


30 paise per Rs 100 
of capital value 
or fraction there of 
45 paise per Rs 100 
of capital value 
or fraction there of 
60 paise per Rs 100 
of capital value 
or fraction there of 


3 percent of 
annual letting 
value 
7 percent of 
annual letting 
value 
12 percent of 
annual letting 
value 


6 * 1/ 4 percent of 
the annual letting 
value . 
10 percent of 
the annual letting 
value . 
15 percent of 
the annual letting 
value . 


3. Pucca House 

Built in stone , 
bricks and lime 

or cement. 
4. New Type RCC 

Built house . 


75 paise per Rs 100 
of capital value or 
fraction there of 


100 paise per Rs 100 
of capital value 
or fraction there of 


20 percent of 
annual letting 
value 


25 percent of 
the annual letting 
value . 


II . Rate of tax on lands 


Minimum Rate based 


Maximum Rate based 


Minimum Rate based 


Maximum Rate based 


on capital value of 


on capitalvalue of 


on annual letting 


on annual letting 


the land 


the land 


value of land 


value of land 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


25 paise per Rs 100 of 

the capital value 
or fraction there of 


50 paise per Rs 100 of 
the capital value or 

fraction there of 


6 * 1/4 percent of the 
annual letting value 


15 percent of the 
annual letting value” .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


